एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत 
पोषण अभियानाची राज्यातील सर्व 
जिल्हयात अंमलबजावणी करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : - 9) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६, 
दिनांक ११ जुले २०१८ 
२ केंद्र शासन,महिला व बाल विकास विभाग पत्र H.WBP-2/9/20%9- WBP, 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ 


शासन निर्णय :- 

पोषण अभियाना अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या फेज- | व tor ॥ मध्ये समाविष्ट असलेल्या ३० 
जिल्हयांमध्ये ८५४५२ अंगणवाडी/मिनी अंगणवाडी केंदामध्ये पोषण अभियान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 
सन २०१८-१९ मध्ये करण्यास व उर्वरीत ६ जिल्हयांमध्ये ( मुंबई उपनगर जिल्हा केंद्राकडून स्वतंत्र धरण्यात 
न आल्यामुळे )पोषण अभियानाची अंमलबजावणी सन २०१९-२० मध्ये करण्यास दिनांक ११ जुले २०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. आता केंद्र शासनाने दिनांक १० डिसेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये राज्यातील उर्वरित कोल्हापुर, मुंबई 
उपनगर , पुणे, रत्नागिरी, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर या ७ जिल्हयातील २४६९३ अंगणवाडी केंद्रामध्ये 
पोषण अभियान कार्यक्रम सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे 
आहे.. 


अ.क्र. | जिल्हयाचे नांव प्रकल्पांची केद्र शासनाकडील । माहे सप्टेंबर-२०१८ च्या मासिक 
संख्या अंगणवाडी केंद्राची | प्रगती अहवालानुसार अंगणवाडी 
संख्या केंद्राची सुधारीत मंजुर अंगणवाडी व 
मिनी अं.संख्या 
ae | पुणे ३१ अप्राप्त ६०४३ 
Q मुंबई उपनगर | oo | शा 
३ सातारा १९ ४९३८ 
४ सोलापूर २० ४७६० 
4 कोल्हापूर १८ ४३६९ 
& रत्नागिरी १३ २९८३ 
9 सिधुदुर्ग ८ १६०० 
एकुण २४६९३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६ 


3. अशाप्रकारे महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्हयांमधील ८५४५२ + २४६९३ =9,90, 984 अंगणवाडी / 
मिनी अंगणवाडी केंद्रामध्ये पोषण अभियान कार्यक्रम सन २०१८-१९ पासून राबविण्यास शासन मंजूरी देत 
आहे. सदर कार्यक्रम राबविण्याबाबतच्या शर्ता/अटी दिनांक ११ जुले २०१८ च्या शासन निर्णयात नमुद 


केल्याप्रमाणे रहातील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.ind! संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२६१७२७१४८९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Lalsing Ramchandra 


Gujar sols eee 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And Child Development 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855¢5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1264477b179d694, 


प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मंत्री/राज्यमंत्री,मंत्रालय,मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्ष नेता,महाराष्ट्र विधानसभा,विधामंडळ,मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्ष नेता,महाराष्ट्र विधानपरिषद,विधानमंडळ,मुंबई 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१०. अपर मुख्य सचिव ( नियोजन.),नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११. प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२. प्रधान सचिव ,माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३. प्रधान सचिव ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१४. प्रधान सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१५. प्रधान सचिव,शाळेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१६. प्रधान सचिव,अन्न नागरी पुरवठा विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

१७. सचिव (महिला व बाल विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१८. सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 

२०. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२१. महासंचालक,माहिती व प्रसिध्दी,मंत्रालय,मुंबई 

२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य जीवनउन्नत अभियान (MSRLM) 
२३. सर्व मंत्रालयीन विभाग 


Cc “७ A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६ 


२४. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२५. सर्व जिल्हाधिकारी 

२६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२७. सर्व महानगरपालिका आयुक्त, महानगरपालिका 

२८.सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 

२९. सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हापरिषद) 

३०. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ) 

३१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 

३२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
३३. महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिठन,मुंबई 
३४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
३५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
३६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
३७. महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 
३८. निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


